स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २ 
ग्रामपंचायतीमध्ये वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक 
स्तरावर घनकचरा व सांडपाणी 
व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६ 
मंत्रालय, ७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक: १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६,दिनांक २८ ऑक्टोबर,२०२०. 


शासन शुद्धिपत्रक 


उपरोक्त वाचा येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ६.१ () पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


“६.१ घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन- ठळक वैशिष्ठ्ये:- 


i) प्रकल्पांचे परिक्षण, विकास व अंमलबजावणी करण्यासाठी, जिल्हा स्तरावरनिवड झालेल्या 


व्यावसायिक संस्था/स्वयंसेवी संस्था यांचे सहाय्य घेता येईल. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या गरजेनुसार, 


एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पद्धतीने जिल्ह्यासाठी व्यावसायिक संस्था/स्वंयसेवी संस्था यांचे एम्पॅनेलमेंट 


करावे. त्याच प्रमाणे या करीता सेवानिवृत्त शाखा अभियंता/उप अभियंता प्रचलित शासकीय 


धोरणानुसार घेता येतील. त्याच प्रमाणे REP करुन बाहय संस्थेद्वारे तसेच, जिल्हा परिषदेच्या 


अधिपत्याखाळील इतर विभागात जर अशा प्रकारे मनुष्यबळ, बाहय संस्था कार्यरत असतील, तर 


त्यांच्याकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेता येईल. मनुष्यबळ यांनी सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रकीय 


प्रस्ताव तयार करणे, आराखडे तयार करणे, पर्यवेक्षण करणे व तांत्रिक सल्ला/सहाय्य प्रदान करणे 


याबाबीकरिता, ग्रामस्तरिय घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाकरिता तसेच जिल्हा स्तरिय प्लास्टिक 


वेस्ट मॅनेजमेन्ट, मैला व्यवस्थापन[फिकल tou मॅनेजमेन्ट] व गोबरधनकरिता स्वच्छ भारत 


अभियान(ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या निधीच्या 4% किंवा रूपये १,००,०००/- (रूपये एक 


लक्ष फक्त) यापैकी जी कमी असेल त्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत,| तथापि सदरची रक्‍कम रूपये 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६ 


१,००,०००/- (रूपये एक लक्ष फक्त) पेक्षा जास्त नसावी ] व्यावसायिक संस्था/स्वंयसेवी संस्था यांना 


शुल्क म्हणून अनुज्ञेय राहिल. (संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील मार्गदर्शक सुचनांमधील परिच्छेद क्रमांक 


94.2 नुसार ) उपरोक्त 4% किंवा रूपये १,००,०००/- (रूपये १.०० लक्ष फक्त) यापैकी जे कमी असेल 


त्या रकमेची तरतूद, प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी. सदर रक्कम अंदाजपत्रकामध्ये 


समाविष्ट नसल्यास, रक्‍कम अनुज्ञेय असणार नाही 


बाहय यंत्रणेकडून मनुष्यबळ घेतल्यास, गावांचा समूह लक्षात घेवून मनुष्यबळास देण्यात येणारा 


मोबदला, हा वरील शुल्काच्या मर्यादेतच असावा. बाहय संस्थेद्वारे घेतलेल्या AVIS घनकचरा व 


सांडपाणी व्यवस्थापनाचे योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक राहील. 


घनकचरा, सांडपाणी, प्लास्टीक, गोबरधन व मल व्यवस्थापन याकरीता वापरावयाची तंत्रज्ञाने 


याबाबत विवेचन व करावयाची कामे या संदर्भातील उल्लेख, संदर्भ क्र॑ १ येथील मार्गदर्शक सूचनामध्ये 


करण्यात आला आहे, त्याचे तंतोतंत पालन करावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११४१४४५५०८९२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


gitally signed by Smita Sachin Ri 
IN, 
it, stalCode=400032, st=Mah: hi 


Smita Sachin eas St 
mita Sachir ae 
192aa99ea42eb86747707e3c3a1 29af986c 1f95f6bc3e81 
‘ialNumber=4b9befd340493837db4cffafa6b96« \f6aa3c12a7a6b 
a n e f0467b0f517b724e8 ‘Sm sachin Rai 


Date: 2021.01.14 14:49:24 +05'30' 


(स्मिता स. राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

५. मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६ 


६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व,मंत्रालय, मुंबई. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष ,सर्व. 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी 

१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सहसचिव (स्वभामि),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

१३.उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 

१४.संचालळक, निरी/संचालक, मीत्रा -नाशिक /संचालक,नीरी-नागपूर/संचालक,उन्नत महाराष्ट्र 
अभियान, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 

१५. प्रकल्प संचालक(स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता Far, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद सर्व, यांनी ह्या शासन 
निर्णयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती /उपसभापती व गट विकास अधिकारी यांना 
द्याव्यात व गट विकास अधिकारी यांनी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्य, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी 
यांना द्याव्यात. 

१७.उप अभियंता, ग्रामिण पाणी पुरवठा उप विभाग सर्व. 

१८.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

१९.संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी सदरचा शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर व राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड 
करावा तसेच वरील सर्वांना ई-मेलद्वारेही पाठवावा. 

२०.निवडनस्ती,पापु-१६. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


